गरीब व गरजू व्यक्तिना स्वस्त दरात “शिवभोजन 
उपलब्ध करुन देण्याकरीता अनुदान उपलब्ध 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विसउस/शिभोथा/का-४(अथी/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७ 


जी.टी.हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, ८ वा मजला, 
लो.टि.मार्ग, मुंबई-४००००१. 
दिनांक : ३०/०४/२०२१ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांक :शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/ना.पु.१७, दि. १ जानेवारी,२०२०. 


) 
) शासन निर्णय समक्रमांक, दि. १८ फेब्रुवारी,२०२०. 

) शासन परिपत्रक क्रमांक : शिभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१(आओ)/नापु-१७, दि.२६ मार्च,२०२०. 

) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु-१७, दि.२८ मार्च,२०२०. 

) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०१९/प्र.क्र.५१/नापु-१७, दि.२९ मार्च,२०२०. 

) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०२०/प्र.क्र.५१/नापु-१७, दि.२६ जुले २०२०. 

) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०२०/प्र.क्र.५१/नापु-१७, दि.१७ ऑगस्ट २०२०. 

) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०२०/प्र.क्र.५१/नापु-१७, दि.१ ऑक्टोबर २०२०. 

) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०२०/प्र.क्र.१३२/नापु-१७, दि.२१ ऑक्टोबर २०२०. 
१०) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०२०/प्र.क्र.१३२/नापु-१७, दि.१२ मार्च २०२१. 

११) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०२०/प्र.क्र.१३२/नापु-१७, दि.३१ मार्च २०२१. 

१२) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०२०/प्र.क्र.१८६/नापु-१७, दि.६ एप्रिळ २०२१. 

१३) शासन परिपत्रक क्रमांक : शाभोथा-२०२०/प्र.क्र.१३२/नापु-१७, दि.१५ एप्रिल २०२१. 
१४ वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.६०/२०२१/व्यय-१०, दि.२९ एप्रिल २०२१. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त नमूद शासन निर्णयांनुसार राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला सवलतीच्या दरात 
शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून दिलेली असून थाळीच्या इष्टांकात मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने वेळोवेळी वाढ 
करण्यात आली आहे. 

“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक,२०२१” यास विधिमंडळाने मंजुरी दिलेली असून महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने सदर 
योजनेसाठी लेखाशिर्ष २४०८०७७२ खाली रू.१५०.०० कोटी इतके अनुदान मंजूर केले असून त्यापैकी 
संदर्भ क्र.१४ च्या अनौपचारिक संदर्भान्वये रू.२५.०० कोटी इतके अनुदान वितरणासाठी उपलब्ध करून 
fess आहे. त्यास अनुसरून वित्त विभागाकडून प्राप्त झालेले अनुदान वितरण करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

गरीब व गरजू व्यक्‍तींना सवलतीच्या दरात शिवभोजन थाळी उपलब्ध करुन देण्यासाठी, जिल्हा 
पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी व उपनियंत्रक (शिधावाटप) यांच्या कार्यालयांना सन 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७ 


२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाने रू.२५,००,००,०००/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये पंचवीस कोटी फक्त) 
एवढे अनुदान मुक्‍त केलेले आहे. त्यापैकी आता रू.२५,००,००,०००/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये पंचवीस कोटी 
फक्त) एवढे अनुदान वितरीत करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येतआहे. 


थः 


वर नमूद करण्यात आलेल्या शासन निर्णय व परिपत्रकातील सर्व अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहून“सहपत्र-अ”मध्ये नमूद करण्यात आलेली रक्‍कम रू. २५,००,००,०००/- (अक्षरी रक्‍कम 
रुपये पंचवीस कोटी फक्त) वितरीत करण्यात येत आहे. 

हे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आळे आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात 
यावे. ही रक्‍कम दुसर्‍या कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापरता येणार नाही किंवा वळती करता 
येणार नाही. 

उपरोक्त अनुदानामधून करण्यात येणाऱ्या खर्चाचे लेखे प्रचलित लेखासंहितेत ठेवण्यात यावेत 
तसेच याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वर्ष संपल्यानंतर एप्रिल महिन्याच्या 
१५ तारखेपर्यंत शासनास सादर करावे. 

सहपत्र-अ मध्ये दर्शविल्यानुसार रक्‍कम कोषागारातून आहरीत करण्याकरीता जिल्हास्तरावर 
जिल्हाधिकारी (जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांचे कार्यालयातील 
आहरण व संवितरण अधिकारी) यांना आणि मुंबई/ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासाठी अधिदान व लेखा 
अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून अनुदान आहरीत करण्याकरीता नियंत्रक शिधावाटप व 
संचालक नागरी पुरवठा यांचे अधिनस्त परिमंडळ कार्यालयनिहाय आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येतआहे. 


. उपरोक्त अनुदान दर १५ दिवसांनी संबंधित संस्थेस शासनाने या पुर्वी निर्देशित केलेल्या 


शिवभोजन अँप च्या माहितीच्या अनुषंगाने परिगणना करुन ऑनलाईन RTGS पध्दतीने प्रदान 
करावे. (उदा. दिनांक २६/०१/२०१२० ते ०९/०२/२०२० या कालावधीचे देयक दिनांक 
१०/०२/२०२० रोजी तसेच दिनांक १०/०२/२०२० ते २४/०२/२०२० या कालावधीचे देयक 
दिनांक २५/०२/२०२० रोजी या प्रमाणे पुढील सर्व कालावधीची देयके १५ दिवस याप्रमाणे 
परिगणीत करुन कोषागार / अधिदान व लेखा कार्यालयात मंजूरीसाठी सादर करण्यात 
यावीत.) संस्थांची अदायगी ऑनलाईन पध्दतीने करावयाची असल्याने सदर संस्थांच्या बँक 
खात्याचा तपशील प्राप्त करुन घेवून उचित कार्यवाही करावी. 


. वित्त विभागाने सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता दिलेल्या मंजूरीनुसार सदर योजनेसाठी 


होणारा खर्च “मागणीक्र.एम-२, मुख्य लेखाश्ीर्ष २४०८-अन्न, साठवण व वखार,०१-अन्न, १०१- 
प्रापण व पुरवठा, (०३) प्रापण, वितरण व किंमत नियंत्रण, (03)(23) Io रूपये थाळी योजनेसाठी 
अर्थसहाय्य (कार्यक्रम),(२४०८०७७२) ३३-अर्थसहाय्य” या लेखाजीर्षाखाली खर्ची घालावा. 


Page 2 of ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५०३१२५१३२८१०६ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार Tea र व नावाने, 


Digitally signed by Abhay Dongar Dhande 


Abhay Dongar क i 
Food Civil Supply Consumer Protection Department 
Dhande Date: 2021.05.03 13:01:28 +05'30" 
(अभय धांडे ) 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 


प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

३. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा. मंत्री, वित्त यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा. मंत्री, पणन यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

७. मा. विरोधी पक्ष नेते (विधानसभा, विधानपरिषद) 

८. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 

९. मा. सर्वमंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

१०.मुख्यसचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

११.अपरमुख्य सचिव, (वित्त) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.मा.सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

१३.अपर मुख्य सचिव, कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.अपर मुख्य सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.अपर मुख्य सचिव, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.सचिव, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१७.महालेखाकार, महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर. 

१८.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप.मार्केटिंग फेडरेशन लि., कनमुर हाऊस, 
नरसीनाथ स्ट्रीट, मुंबई § Yoo ००९. 

१९.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, आदिवासी विकास 
भवन, २ रा माळा, राम गणेश गडकरी चौक, जुना आग्रा रोड, नाशिक-२. 

२०.सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

२१.नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 

२२.सर्व जिल्हाधिकारी, 

२३.सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), 

२४.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 


Page 3 of ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७ 


२५.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२६.सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / सर्व अन्नधान्य वितरणअधिकारी, 

२७.सर्व उपनियंत्रक (शिधावाटप) कार्यालये. 

२८.उपसंचालक, नागरीपुरवठा, पुरवठा आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 

२९. सहसचिव/सर्वउपसचिव/अवरसचिव/सर्व अधिकारी, अ.ना.पु. व ग्रा.सं.विभाग, मुंबई. 

३०.सर व्यवस्थापक, (महा.) भारतीयअन्नमहामंडळ, ५ वा माळा, राजेंद्रनगर, दत्तपाडा रोड, बोरीवली 
पूर्व, मुंबई- ४०० ०६६. 

३१.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महा संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 

३२.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई (१० प्रती) 

३३.मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये, (प्रत्येकी ५ प्रती) 

३४.सर्व विधान परिषद सदस्य व विधान सभा सदस्य 

३५.निवड नस्ती. (कार्या-४(अर्थ) 


Page ¥ of ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७ 


शासन निर्णय क्रमांक : शासन निर्णय क्रमांक : विसउस/शिभोथा/का-४(अर्थ//२०२१-२२/प्र.क्र.२७७, 


दिनांक षि दि.३० एप्रिल २०२१ चे “सहपत्र-अ” 


(रुपये हजारात) 
= आहरण व संवितरण जि.पु.अ./ अ.धा.वि.अ. / दि.३० एप्रिल २०२१ रोजी 
संकेतांक उपनियंत्रक कार्यालय वितरीत करावयाचे अनुदान 
1 1201015346 THANE 18675.00 
2 1301005346 RAIGAD 5533.00 
3 1401005346 RATNAGIRI 4150.00 
4 1501005346 SINDHUDURG 2075.00 
5 1601005347 PALGHAR 6225.00 
1 6__| 2201005347 PUNE DSO 7750.00 
7 2201005380 PUNE FDO 8000.00 
| 8 2301005346 SATARA 6918.00 
| 9 | 2401005346 SANGLI 6225.00 
10 2501005346 SOLAPUR D.S.0. 5684.00 
11 2501005380 SOLAPUR FDO 4000.00 
12 2601005346 KOLHAPUR 8300.00 
13 3101005346 AURANGABAD 6917.00 
14 3201005346 PARBHANI 4150.00 
15 3301005346 BEED 5533.00 
16 3401005346 NANDED 6917.00 
17 3501005346 OSMANABAD 3459.00 
18 3601005346 JALNA 4150.00 
19 3701005346 LATUR 5533.00 
20 3801005346 HINGOLI 2766.00 
21 4401005346 GONDIA 2766.00 
22 4501005346 WARDHA 2766.00 
23 4601005346 NAGPUR DSO 5375.00 
24 4601005380 NAGPUR FDO 5000.00 
25 4701005346 BHANDARA 2766.00 
26 4801005346 CHANDRAPUR 4842.00 
27 4901005346 GADCHIROLI 2075.00 
28 5101005348 NASHIK 10833.00 
29 5201005346 DHULE 4150.00 
30 5301005346 JALGAON 9684.00 
31 5401005346 AHMEDNAGAR 9684.00 
32 5501005346 NANDURBAR 4150.00 
33 6101005346 AMRAVATI 6917.00 


Page ¥ of & 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/शिभोथा/का-४(अ्थी/२०२१-२२/प्र.क्र.२७७ 


(रुपये हजारात) 
क्र. आहरणव संवितरण जि.पु.अ./ अ.धा.वि.अ. / वि विकवा रोजी 
अ. क्र. संकेतांक उपनियंत्रक वितरीत करावयाचे 
संकेतांक उपनियंत्रक कार्यालय 
अनुदान 

34 6201005346 AKOLA 4150.00 
35 6301005346 BULDHANA 5533.00 
36 6401005346 YAVATMAL 6225.00 
37 6501005346 WASHIM 4150.00 
38 1201005318 F” Region, Thane 10675.00 
39 7101005318 “A” Region, Mumbai 3225.00 
Al 7101035318 E” Region, Mumbai 7000.00 
40 7101025318 “D” Region, Mumbai 8074.00 
42 7101045318 “G” Region, Mumbai 7000.00 
Total : 250000.00 


Abhay Dongar 


Dhande 


Digitally signed by Abhay Dongar Dhande 

DN: CN = Abhay Dongar Dhande, C = IN, S = 

Maharashtra, O = Government of Maharashtra, OU = 
‘ood Civil Supply Consumer Protection Department 

Date: 2021.05.03 13:01:46 +05'30' 


(अभय धांडे) 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 


२996६० ६ 


